महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप्र-१२१५/प्र.क्र.९१/१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.असप्र-१२१५/प्र.क्र.९१/१४, दि.२३.०९.२०१५ 


आदेठा 


श्री. दा.सो.खताळ, अवर सचिव, नियोजन विभाग, यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील, मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहांच्या आस्थापनेवरील 
“महाव्यवस्थापक” या पदावर २ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
सदर मुदत दि.१२.१०.२०१७ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
२. आता या आदेशान्वये श्री. दा.सो.खताळ, अवर सचिव यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील, मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहांच्या आस्थापनेवरील “महाव्यवस्थापक” या पदावर 
दि.१३.१०.२०१७ पासून पुढे २ वर्ष म्हणजेच दि.१२.१०.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
कालावधी संपल्यानंतर Maas, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे 
आव्यक आहे. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०३१५०४१३८००७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
G a a Nn a al DN: c=IN, ०७ Of Maharasht | Administration 

Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ad 
18a72725a47b4f0, 

. serial iber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f 

himrao Gurav णा 
Date: 2018.04.03 15:05:19 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 
8) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) उपसचिव, मंत्रालय आहार/ उपाहारगृहे, मंत्रालय, मुंबई 
७ श्री दा.सो.खताळ, महाव्यवस्थापक मंत्रालय आहार/ उपाहारगृह, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) निवड नस्ती 
९) का.१४/संग्रहार्थ 


